श्री.र.य.गंगावणे, सह सचिव (से.नि.) यांना 
सक्तीच्या सेवानिवृत्तीनंतरचे अनुकंपा 
निवृत्तीवेतन व उपदान मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: ससप-११०८/प्र.क्र.०१/०८/१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १० एप्रिळ, २०१८ 


संदर्भ :- सा.प्र.वि. शासन आदेश क्र. ससप-११०८/प्र.क्र.०१/०८/१४, दि.०१.०३.२०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधीन शासन आदेशातील परिच्छेद क्र.३ येथे नमूद केलेला मजकूर वगळण्यात येत असून 


त्याऐवजी खालीलप्रमाणे वाचावे. 


“श्री.गंगावणे, सह सचिव (सेवानिवृत्त) हे आईच्या वैद्यकीय कारणास्तव कार्यालयात अनुपस्थित 


होते. त्यांच्याविरुध्द भ्रष्टाचार, लाचलुचपत यासारखे गंभीर कारणासाठी शिस्तभंगविषयक कारवाई 


नाही. श्री.गंगावणे, सह सचिव (सेवानिवृत्त) यांची दि.०९.०४.१९८४ ते दि.०३.०८.२००२ ही एकूण १८ वर्षे, 
३ महिने, २५ दिवस शासकीय सेवा झाली आहे. या सर्व बाबींचा विचार करुन श्री.गंगावणे, सह सचिव 


(सेवानिवृत्त) यांना दि.०९.०४.१९८४ ते दि.०३.०८.२००२ या अर्हताकारी सेवेसाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ मधील नियम १०० ला दि.०७.१२.१९९४ च्या अधिसूचनेन्वये केलेल्या 


सुधारणेनुसार दि.०३.०८.२००२ या तारखेस अनुज्ञेय असणारे भरपाई निवृत्तीवेतनाएवढे सक्तीच्या 


सेवानिवृत्तीनंतरचे अनुकंपा निवृत्तीवेतन व उपदान मंजूर करण्यात येत आहे.” 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०४१०१७४९०२४३०७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
Admini 


= 

postall htra, 

25.4.2 b973b0795ae988a7c005050f9180a80 
A 


Gajanan 
Bhimrao Gurav ५५५ यण 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


1=54b11b1ccbdc577d71dce3b313c3f 
12360f73b682d6b6fccbBaecf, 


Wd :- 
१. अ.मु.स. (सेवा), सा.प्र.वि. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ससप-११०८/प्र.क्र.०१/०८/१४ 


२. प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 

३. सह सचिव (आस्थापना), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 

४. श्री.र.य.गंगावणे, तत्कालीन सह सचिव (विभागामार्फत) 

५. कक्ष अधिकारी/ वित्त विभाग (सेवा-७, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

कक्ष अधिकारी, रोख शाखा, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, लेखा व कोषागार, मुंबई, 

. महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

कार्यासन-१४ निवडनस्ती. 


one GS © 


पृष्ठ २ पैकी २ 


